“न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे” या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेचा निधी “SNA-SPARSH” या 
प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यासाठी Single Nodal 
Agency (SNA) व नोडल अधिकारी घोषित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक केंपुयो-३६२४/प्र.क्र.३९/का-१३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-३ जुले, २०२४ 


वाचा :-१) केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, यांचे पत्र क्रमांक 9(219)/ 
पीएफएमएस/२०२०, दिनांक २१ मे २०२४ 
2) वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२७/कोषा-४ 
दिनांक ११ जून २०२४ 
३) केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, यांचे पत्र क्रमांक १(२७)/ 
पीएफएमएस/२०२०, दिनांक १३ जुले २०२३ 


प्रस्तावना :- 
भारत सरकारच्या सर्वसाधारण वित्तीय नियम, २०१७ मधील नियम २३०(७) अन्वये “निधीचे 


वेळेत वितरण” (Just in time release) हे तत्व निधीच्या वितरणासाठी लागू करणे अभिप्रेत आहे. 


याकरीता केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी वितरीत करण्यासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 


प्रणाली (PFMS), राज्याची एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन माहिती प्रणाळी (IFMIS) आणि भारतीय 


रिझर्व्ह बँकेची ई-कुबेर प्रणाली (E-kuber) याच्या एकात्मिक रचनेच्या माध्यमातून “SNA- 


SPARSH” (समायोचित प्रणाली एकीकृत त शीघ्र हस्तांतरण- Real Time System of Integrated 


Quick Transfer) ही वितरण प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील 


ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाद्वारे घेण्यात आला आहे. सदर प्रणालीअंतर्गत “न्यायालयांना पायाभूत 


सुविधा पुरविणे” ही केंद्र पुरस्कृत योजना अधिसूचित करण्यात आली आहे. सदर प्रणाली 


अंमलबजावणी करण्याबाबत संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील वित्त विभागाच्या परिपत्रकान्वये सूचना 


निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर “SNA-SPARSH” अंमलबाजवणीबाबतच्या मार्गदर्शक 


सूचना संदर्भाधिन क्रमांक ३ च्या ज्ञापनान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहे. सदर ज्ञापनातील 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-३६२४/प्र.क्र.३९/का-१३ 


परिच्छेद क्रमांक ३(२) येथे नमूद केल्यानुसार “न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे” या केंद्र 


पुरस्कृत योजनेसाठी Single Nodal Agency (SNA) व नोडल अधिकारी घोषित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
विधि व न्याय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या “न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे” 


या केंद्र पुरस्कृत योजनेचा निधी “SNA-SPARSH” द्वारे वितरीत करण्यासाठी कार्यासन अधिकारी 


(का-१३), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना Single Nodal Agency (SNA) व सह सचिव/ 


उप सचिव (का-१३) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक ११ जून २०२४ रोजीच्या 


परिपत्रकानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०७०३१२०३०८४९१२ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS VASANT GAIKWAD. 
V | L A VA A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=64fSab9e01 9c90ad5db684984df1 13ed09062245cb9e042b 
e5b12e5aa482fc17, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A 12422482D4768A126C 
83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS VASANT GAIKWAD 


(विलास वसंत गायकवाड) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रतिः- 
१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३.मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४.मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
५.महालेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई व नागपूर 
६.सह/उप सचिव (कोषागार/अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७.सह/उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८.स्टेट नोडल ऑफीसर, SPMU, महाराष्ट्र स्टेट, ४ था मजला, एव्हरेस्ट हाऊस, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 
९.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.कक्ष अधिकारी (सर्व), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती/कार्यासन-१३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


